महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: देयक-२०२३/प्र.क.५१/१३-ओ 
कृषि व पश्गुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक: १२ मार्च,२०२४ 


विषय:- सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या कालावधीतील तालुका बीज गुणन 
प्रक्षेत्र आळंदा, ता.बार्शीटाकळी, जि.अकोला या प्रक्षेत्रावरील 
२४०१ ०२६१ लेखाशिर्षा अंतर्गत (०२-मजुरी) याबाबी खालील प्रलंबित 
रु.५,३३,९४४/- देयकास प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याबाबत. 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३२०/२०१३/ 
विनियम, दि.१७/०४/२०१२५ 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृषि/लेखा-१/आस्था/देयक/मंजूरी/ 
अमरावती/८४३९/२०२३, दि.०६/०३/२०२३. 
३) शासन ज्ञापन क्र. देयक-२०२३/प्र.क.५१/१३-अ, दि.२४/०३/२०२३ 


ज्ञापन : 

सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या कालावधीतील तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र आळंदा, 
ता.बार्शीटाकळी, जि.अकोला या प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम व इतर अनुषंगिक कामे 
कंत्राटदारामार्फत केली जातात. शासन ज्ञापन दि.२४/०३/२०२३ अन्वये सदरील देयकास सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षात अदा करण्याबाबत मंजूरी प्रदान करण्यात आली होती. परंतु वित्तीय 
वर्ष २०२२-२३ मध्ये पुरेसे अनुदान उपलब्ध नसल्यामुळे सदर देयक पारित करता आले नाही. 
सदर कंत्राटदारांच्या प्रलंबित मजूरीच्या कामाचे देयक रु.५,३३,९४४/- (अक्षरी रुपये पाच लाख 
तेहतीस हजार नऊडऱी चौवेचाळीस फक्त) अदा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग शासन निर्णय दि.१७/४/२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८ भाग-पहिळला, उपविभाग-१, अनुक्रमांक-६, नियम vo नुसार प्रशासनिक विभाग प्रमुख 
यांना पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर ज्ञापन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३. २४०१-पिकसंवर्धन, १०३- बी बियाणे, १०३ (००) 
(09) तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र (२४०१०२६१) या ळेखाशिर्षाखाली ०२-मजुरी याबाबी अंतर्गत सन 
२०२३-२४ करीता उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः देयक-२०२३/प्र.क.५१/१३-ओ 


४. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात 
आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच या प्रकरणी 
कोणतीही प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसे, आढळल्यास 
याबाबतची जबाबदारी सर्व संबंधितावर राहील. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३१२१६०२४८५१०१ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
HEMANT GORAKHNATH eerie 


2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397b2e530 
harashtra, 


5303d, postalCode=400032, st=Mal 

M H A P A N KA R serialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4040836DF541FD362 
OCA87FF8E71CC5, cn=HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
Date: 2024.03.12 16:12:08 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. संचालक ( कृषी प्रक्रिया व नियोज), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. विभागीय कृषी tetas, अमरावती विभाग, अमरावती. 

४. उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला. 

५. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 

६. महालेखापाल-१/२(लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला, मुंबई 
१०. निवडनस्ती/१३ अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


